यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठातील 
शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०५/२०/विशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: -०१ नोव्हेंबर, २०२१. 
संदर्भ:- 
१. शासन निर्णय समक्रमांक संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०५/२०/विशि-१, दि.२८.१२.२०२०. 
२. कुलगुरू, WAT चव्हाण, महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक यांचे जा. क्र. यचममुवि /कु / 

२०२१/७६९, दि.११.०१.२०२१. 
शासन शुध्दीपत्रक :- 

संदर्भधीन क्र.१ येथील दि.२८.१२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील परि. क्र.१ मधील शोवटचे वाक्य 
“दि.०१.०१.२०१६ ते दि.३१.१०.२०२० या कालावधीत थकबाकी अनुज्ञेय राहणार नाही.” याऐवजी 
खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे.” 

“दि.०१.०१.२०१६ ते दि.३१.१०.२०२० या कालावधीतील वेतनाचा लाभ देण्याबाबतचा निर्णय 
विद्यापीठाने त्यांच्या स्तरावर घ्यावा. 
२. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१११०११२२७१४३४०८ असा आहे. हा शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

AJIT MADHUKARRAO ®: i 
BAWISKAR ssoarmonmmosna 
(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. राज्यपाल तथा कुलपतींचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. कुलगुरु, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक, 
३. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
४. कुलसचिव, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक, 
५. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे. 
६. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
७. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, 
९. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 
१०.मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 
११.निवड नस्ती (विशि-१) 


